दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ नुसार 
सहकार, पणन व वद्रोद्योग विभाग (खुद्द),मंत्रालय, 
मुंबई या विभागातील गट-ड संवर्गातील “शिपाई” 
या पदांकरीता दिव्यांगासाठी शासन सेवेत पदे 
सुनिश्चित करणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र.:- सववि-३५.२१/प्र.क्र.६९/आस्था-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-१५ फेब्रुवारी, २०२१. 
वाचा:- १. दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम-२०१६ 
२. केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि.४.१.२०२१ 
ची अधिसूचना 
३.सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-२०१९/ प्र.क्र.२५१ 
दि.क.२, दि.१२.११.२०२० 
४. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-२०१३/ प्र.क्र.३५ 
दि.क.२, दि.०७.१०.२०१६ 
५.सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-२०१९/ प्र.क्र.२५१ 
दि.क्र.२, दि.०२.०२.२०२१. 
प्रस्तावना:- 
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम-२०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन सेवेतील पदांची 


पदसुनिश्चित करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करुन सदर यादी केंद्र शासनाच्या www.disabilityatfairs.gov.in या 
संकेतस्थळावर policy/Act/Rules-Notification येथे List of Post identification suitable for Persons with 
Benchmark Disability notified on f@.08.09.2029 या शिर्षाखाली प्रसिध्द केली आहे. सामाजिक न्याय व 
faser सहाय्य विभागाने दि. ०७.१०.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये, राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील पदे 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याबाबतच्या सूचना निर्गमित केल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील निर्देशास 
अनुसरुन सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग (खुद्द), मंत्रालय, मुंबई या विभागातील गट-ड संवर्गातील “शिपाई” 
पदांचे पदे सुनिश्चित करणे तसेच 3 वर्षापेक्षा जास्त नसेल इतक्या कालांतराने दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या 
शासन सेवेतील जागांचे यादीचे पुनर्विलोकन करुन सदर पदे नव्याने दिव्यांग प्रवर्गासाठी सुनिश्चित करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम-२०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील 
पदांची पदे सुनिश्चिती करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी 
दि. ०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करुन प्रसिध्द केलेली आहे. 
त्यामध्ये नमूद केल्यानुसार केंद्र शासनाने पदे सुनिश्चित करुन दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित केलेली गट-अ ते 
गट-ड मधील जी पदे राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर आहेत अशा पदांबाबत, केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः सववि-३५.२१/प्र.क्र.६९/आस्था-१ 


यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरुप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतील पदांशी 
समान आहेत. अशा पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन सेवेतील ती पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
राहतील, अशा सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि. ०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वे 
दिलेल्या आहेत. 
२. त्यास अनुसरुन केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेतील 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या गट-ड संवर्गाकरीता प्रसिध्द केलेल्या यादीतील शिपाई या पदासाठी, सहकार, 
पणन व aera विभाग (खुद्द) या विभागाकरीता या शासन निर्णयान्वये, दिव्यांगासाठी नविन प्रवर्गासह 
विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविलेल्याप्रमाणे पदे सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 
३. सदर झासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दि.०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय विभागाच्या दि.०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
दिलेल्या सुचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक क्र. २०२१०२१५१४५७४४९१०२ आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANTOSH PUNAMCHAND KHORGADE 


SANTOSH PUNAMCHAND =: 
KHORGADE 


=Maharashtra, 
iccb8185216a0a4cf4f47bfac605b086f778389d 1 dd00bc135d11f19800d4 
10032, stre Al, 


\cf3286085/1309fd153e0c9a3 1f18d1c3ce4865e7df75b4f8aa7b75a9 
RATION MARKETING AND TEXTILE, o=GOVERNMENT OF 
(TRA, cn=SANTOSH PUNAMCHAND KHORGADE 
15:03:47 +05'30" 


(सं.पु.खोरगडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

सहपत्र:- विवरणपत्र-अ 
प्रति, 

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.मंत्री (सहकार व पणन) 

४. मा.मंत्री (वस्त्रोद्योग) 

५. मा.राज्यमंत्री (सहकार/पणन/वस्त्रोद्योग) मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

७. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

८. मा.प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. मा.प्रधान सचिव (पणन) मंत्रालय, मुंबई 

१०. मा.प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) मंत्रालय, मुंबई 

११. आयुक्त दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे 

१२. सर्व उप सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

१३. कक्ष अधिकारी(२२-स) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

१४. निवडनस्ती/आस्था-१ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सववि-३५.२१/प्र.क्र.६९/आस्था-१ 


शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,क्र.:- सववि-३५.२१/प्र.क्र.६९/आस्था-१ दि.१५ फेब्रुवारी, २०२१. 


विवरणपत्र-अ 
अ.क्र. | पदनाम शारिरीक पात्रता | दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सुनिश्चिती | सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये | शेरा 
; शिपाई S,ST,W,BN, | 88, LV कार्यालय उघडणे, कार्यालयातील | Wd काम मुख्यालयामध्येच करावयाचे 
1, (७, PP, MF, | 90, HH cas, Bard yo झटकणे, | आहे. असे काम कर्मचारी एकटयाने 
SE, ५, C ©) OL, OAL, CP, LC, DW, AAV] कार्यालयातील फाईल्स, टपालांची | करतो. अपवादात्मक परिस्थितीत 
d) ASD (M), ID, SLD, MI ने-आण करणे, अधिकाऱ्यांना पाणी | मुख्यालयाच्या बाहेर टपाल/नस्त्यांची 
8७ MD involving (a) to( d) above] पुरविणे, चहा कॉफी पुरविणे, वरिष्ठ | ने-आण करावी लागते. आवश्‍यकता 
अधिकारी यांनी सोपविलेली । भासल्यास नेमूण दिलेले काम 
कार्यालयीन कामे, तसेच | करण्यासाठी साधन व उपयंत्राच्या 
कार्यासनात शिपाई पदाची कर्तव्ये | मदतीने काम करु शकतो. 
बजावणे 
ABBRAVIATIONS - 
Sr. no. | Abbreviation Long Form Sr.no.| Abbreviation | Long Form 
a = i [Bs Blind 8 DW Dwarfism 
र LV Low Vision | 9 | ° AAV Acid Attack Victim 
3 Ke = -->६| Deaf ae el q ASD Autism Spectrum Disorder 
8 HH Hearing Handicapped १२ jin Intellectual Disability 
घ्‌ OL One Leg 93 SLD Special Learning Disability 
६ OAL One Arm and One Leg १४8 MI Mental Illness 
9 CP Cerebral Palsy १५ MD Multiple Disabilities 
LC Leprosy Cured 
Abbreviations- 
Sr.no. | Abbreviation Long Form Sr.no.} Abbreviation | Long Form 
ie 7 S Sitting (| Pulling & Pushing 
र ST Standing MF Manipulation by Fingers 
3 Ww Walking SE Seeing 
8 BN Bending | १० | H Hearing 
षु L Lifting Em १ Cc Communication 
& KC Kneeling & Crouching 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


